प्रादेशिक विभागीय चौकडी अधिकारी 
कार्यालयातील २४ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २५ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:- १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसपीओ-२८०७/प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दि.२८.१०.२००९ 
२) शासन निर्णय, क्र. प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र. १८/११-अ, दि.२५.०२.२०२२ 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

राज्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी 
करण्यासाठी महसूल विभागनिहाय ६ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतर्गत वरील संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.२८.१०.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील २४ अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यात आली 
आहे- 
प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी - ६ पदे 
ळलघुळेखक (निम्नश्रेणी) -६ पदे 
लिपीक-टंकलेखक-६ पदे 
शिपाई -६ पदे 


या विभागाने वित्त विभागास सादर केलेल्या आकृतीबंधात वरील २४ अस्थायी पदांचा PATA असून, या 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.२५.०२.२०२२ च्या आदेशान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२२ 
रोजी संपुष्टात येत आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या दि.१८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
विभागांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या २४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतील २४ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार) दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर पदांच्या वेतन, भत्ते इत्यादी बाबींवरील खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. "ए-४, 
प्रधानशिर्ष-२०५२, सचिवाळलयीन-सर्वसाधारण सेवा, ०९२ इतर कार्यालये (०२) विभागीय चौकशीकरीता 
विशेष अधिकारी- 


कोकण विभाग (२०५२ ०१०५), 
पुणे विभाग (२०५२ ०२९५), 
नागपूर विभाग (२०५२ ०३०१), 
औरंगाबाद विभाग (२०५२ ०३१२), 
नाशिक विभाग (२०५२ ०३७५), 
अमरावती विभाग (२०५२ ०३८४) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 


या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


४. हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२५१६५८१३२४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ally signed by VIDYA KAILAS PATIL. 


Vi DYA KAILAS DN on IDA KAILAS PATIL, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
PATI L ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Date: 2022.08.25 17:04:33 +05'30" 


(विद्या पाटील) 
सोबत- विवरणपत्र कक्ष अधिकारी 


प्रत- 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 

२) प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालय, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/ 

नाशिक/ अमरावती 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 
वित्त विभाग (व्यय -४ /अर्थ-१४/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (११-ओ). 


2 
8 
4 
& 
9 
८ 


दडी ल, Se Re SE ee 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्राविचो -९४१८/प्र.क्र.१८/११-अ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२२ चे सहपत्र. 


अ.क्र. विषय संबंधित प पदे निर्माण केल्य यापूर्वी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
शासन निर्णय a दिनांक । मिळाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
शि २ 3 v ष्‌ द 
g प्रादेशिक विभागीय चोकशी 'पदनाम पदसंख्या पपीओ- प्राविचो-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
अधिकारी कार्यालयातील | १) प्रादेशिक विभागीय ६ (सहा) २८०७/प्र.क्र.२१/७/ ११-अ, | दि. २५ फेब्रुवारी, २०२२ 
२४ अस्थायी पदांना चोकशी अधिकारी दि. २८ ऑक्टोबर,२००९ 
मुदतवाढ मिळणेबाबत  ।२) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) । ६ (सहा) 
३) लिपिक -टंकलेखक ६ (सहा) 
४) शिपाई ६ (सहा) 


Digitally signed by VIDYA KAILAS PATIL 
Vi DYA KAI LAS DN: CN = VIDYA KAILAS PATIL, C = IN, S 

= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
PATI L ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Date: 2022.08.25 17:04:53 +05'30' 

( विद्या पाटील ) 
कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


